भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक 
विकास योजनेंतर्गत सन २०२४-२५ या वर्षासाठी 
मुंबई जिल्ह्यातील कामांना मंजुरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक : सावियो-२०२४ /प्र.क्र.४२३/अजाक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - Yoo ०३२. 
दिनांक:- २७ सप्टेंबर, २०२४. 


वाचा : १. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, दिनांक ०९ मार्च, २०१८. 
२. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, दिनांक २८ जुले,२०२१. 


प्रस्तावना: 

राज्यातील नागरी व ग्रामीण क्षेत्रातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्त्यांचा / 
गावांचा विकास करण्यासाठी या घटकांना मुलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी मा. लोकप्रतिनिधींनी 
सुचविलेल्या कामांना शासन स्तरावरुन मान्यता देण्यासाठी “भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
सामाजिक विकास योजना” अशी राज्यस्तर योजना सन २०१८-१९ पासून राबविण्याचा निर्णय 
शासनाने उपरोक्त वाचा येथील शासन निर्णय, दिनांक ०९ मार्च, २०१८ अन्वये घेतलेला आहे. सदर 
योजनेमध्ये घ्यावयाच्या कामांमध्ये वाढ करुन त्यामध्ये अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांसाठी कार्य 
करणाऱ्या मान्यवर व्यक्तींशी निगडीत स्थळे तसेच, सांस्कृतिक व ऐतिहासिक दृष्टया महत्व 
असलेल्या स्थळांचा विकास करणे, त्यांची स्मारके उभारणे व अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांचा 
सांस्कृतिक विकास घडवून आणणे (उदा. वाचनालय, अभ्यासिका, धम्म केंद्र, विपऱ्यना केंद्र, 
प्रशिक्षण केंद्र) या कामांचा समावेश शासन निर्णय, दिनांक २८ जुले, २०२१ अन्वये करण्यात आलेला 
आहे. त्यानुसार मा. लोकप्रतिनिधींनी सुचविळेल्या नागरी व ग्रामीण भागातील अनुसूचित जाती व 
नवबौध्द घटकांच्या वस्त्यांमधील कामांना मंजुरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

राज्यातील नागरी व ग्रामीण क्षेत्रातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्त्यांमध्ये 
मुलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी “भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास 
योजनेंतर्गत” सन २०२४-२५ या वर्षासाठी असलेल्या अर्थसंकल्पीत तरतुदीतून या शासन 
निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट “अ” येथील नमूद रुपये ५००.०० लक्ष इतक्या रकमेच्या कामांना व 
त्याकरिता १० टक्के निधी रुपये ५०.०० लक्ष वितरीत करण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे. 
२. मा. लोकप्रतिनिधी ज्या कार्यान्विन यंत्रणेकडुन सदर कामे करण्याबाबत सुचवतील त्या 
कार्यान्वयीन यंत्रणेमार्फत सदर कामे करण्यात यावीत. उदा. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा 
परिषद बांधकाम विभाग, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत ग्रामपंचायत किंवा 
शासनाचे अन्य विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः सावियो-२०२४ /प्र.क्र.४२३/अजाक 
३. कार्यान्वयीन यंत्रणेने तत्वत: मंजूर अंदाजित किंमतीच्या कामांबाबत कामाचा आरंभबिंदु व 
शेवटचा बिंदु यांचे अक्षांश व रेखांश नमुद करुन सविस्तर नकाशे/आराखडे व अंदाजपत्रके तयार 
करुन ती संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्याकडे प्रशासकिय मान्यतेसाठी सादर करावीत. संबंधित 
जिल्हाधिकारी यांनी सदर कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करावी. कार्यान्विन यंत्रणेने 
शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार कामांची निविदा प्रक्रिया राबवावी. 
४. सदर कामे मंजूर अंदाजपत्रकीय किंमतीच्या मर्यादेतच पूर्ण होतील याची दक्षता घेण्यात 
यावी. मंजूर अंदाजपत्रकीय किंमतीपेक्षा जास्त खर्चाच्या कामांना प्रशासकिय मान्यता दिल्यास 
त्यासाठी कुठल्याही स्वरुपात अतिरिक्‍त निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार नाही. 
५. ज्या लोकप्रतिनिधींनी सदरची कामे सुचविली आहेत त्याच लोकप्रतिनिधींनी लेखी विनंती 
केल्यास त्या कामांमध्ये बदल करावयाचा असेल अथवा ती कामे काही अपरिहार्य कारणांमुळे करणे 
शक्य नसतील अशा कामांची खातरजमा करुन सदरची कामे रद्द करण्याबाबत अथवा बदल 
करण्याबाबतचे अधिकार शासनास राहतील. 
६. कामे सुरु करण्यापूर्वी सदरची कामे अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तीमधीलच 
आहेत याची खातरजमा संबंधीत जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण यांनी करणे 
बंधनकारक आहे. जी कामे अनुसुचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीबाहेरील असतील अशा 
कामांना निधी वितरित केल्यास त्याकरिता संबंधित जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण 
यांना जबाबदार धरण्यात येईल व त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात येईल. 
७. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेचे शासन निर्णय, दिनांक ०९ 
मार्च, २०१८, दिनांक २८ जुले, २०२१ व दिनांक ८ ऑक्टोबर, २०२१ या मधील अटी/शा्तीचे 
काटेकोरपणे पालन होईल, याची दक्षता घ्यावी. 
८. सदर कामे सुरु करण्यापूर्वी मंजूर करण्यात आलेल्या कामांच्या क्षेत्रात कुठलीही सार्वत्रिक 
निवडणूक/पोट निवडणुकीसाठीची आचारसंहिता अंमलात नाही याबाबत संबंधीत जिल्ह्याच्या 
जिल्हाधिकारी यांनी खात्री करावी. 
९. सदर कामांचा खर्च हा सन २०२४-२५ च्या अर्थसकंल्पीय तरतूदीतील सदर योजनेकरिता 
वित्त विभागाने उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीतून भागविण्यात येऊन पुढील लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा: 

मागणी क्रमांक एन-३ 


bee अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्याक यांचे 
कल्याण 

०१ अनुसूचित जातींचे कल्याण 

७८९ अनुसूचित जाती उप योजना 

(०४) भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना 

(०४) (०१) भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना राबविणे 
(अ.जा.उ.यो.) (कार्यक्रम) 

२७ लहान बांधकामे 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सावियो-२०२४ /प्र.क्र.४२३/अजाक 


२२२५ एफ ०८५ 


१०. सदर निधी कोषागारातून आहरीत करुन कार्यान्वयीन यंत्रणेला वितरीत करण्यासाठी 
दिनांक ३० सप्टेंबर, २०२१ च्या शासन निर्णयान्वये संबंधीत जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्‍त, समाज 
कल्याण यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून तसेच सहसचिव / उप सचिव (अर्थसंकल्प), 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात आले आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२४०९२७१५०१३८६१२२ असा 
आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


187 fa98c6ce4addbc6f40c52596bc652 
f0a77a35550, 


ICode=400032, rashtra, 
INumber=B030780A012E3648CB356030F4D4BFD6DCFEDSE 
526059A46C087A14FE3C29A0, ‘VARSHA DESHMUKH 
१9.2. 05' 


7 15:02:55 


(वर्षा देशमुख) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 

१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
५. सर्व मा. संसद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य, 
६. सर्व विधानसभा सदस्य/ विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य, 
७. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, 
८. मा. सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
९. आयुक्‍त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१०. जिल्हाधिकारी, मुंबई 
११. महानगरपालिका, आयुक्त, मुंबई 
१२. प्रादेशिक उप आयुक्‍त, समाज कल्याण विभाग, मुंबई 
१३. सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण, मुंबई, 
१४. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प/विघयो), सामाजिक न्याय व वि.स.विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१५. निवडनस्ती (अजाक). 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सावियो-२०२४ /प्र.क्र.४२३/अजाक 


शासन निर्णय, क्रमांक : सावियो-२०२४ /प्र.क्र.४२३/अजाक, दि. २७ सप्टेंबर, २०२४ सोबतचे 


परिशिष्ट “अ 
(रुपये लाखात) 

अ. मंजूर | वितरीत निधी 

a कामाचे नाव 

क्र. निधी (१०%) 

षि मुलुंड पश्चिम येथे बाबुजगजीवन नगर जवळ गटारे व पायवाटा, | ३०.०० ग 
सुशोभिकरण करणे " 
मुलुंड पश्चिम येथे वाळकाबाई चाळ जवळ गटारे व पायवाटा, | ३०.०० ३.०० 

: सुशोभिकरण करणे 
मुलूंड पश्चिम येथे उदय नगर जवळ गटारे व पायवाटा, सुठोभिकरण | ३०.०० ३.०० 

* करणे 

: मुलुंड पश्चिम येथे आग्रा रोड जवळ गटारे व पायवाटा, सुशोभिकरण | 30,00 ३.०० 
करणे 

" मुलूंड पश्चिम येथे रामगोपाळ इंडस्ट्रिज जवळ गटारे व पायवाटा, | 30.00 ३.०० 
सुशोभिकरण करणे 

६ | मुलूंड पश्चिम येथे नळपाडा जवळ गटारे व पायवाटा, सुशोभिकरण करणे | ३०.०० ३.०० 

प मुलुंड पश्चिम येथे उळटन पाडा जवळ गटारे व पायवाटा, सुशोभिकरण | ३०.०० ३.०० 
करणे 

/ |मुलूड पश्चिम येथे निर्मळ नगर जवळ गटारे व पायवाटा, सुठोभिकरण | ३०.०० ३.०० 
करणे 
मुलूंड पूर्व गिरिजाबाई पाटील चाळ जवळ गटारे व पायवाटा, | ३०.०० ३.०० 

: सुशोभिकरण करणे 

क मुलुंड Ud आनंद नगर, पत्रा चाळ जवळ गटारे व पायवाटा, | ३०.०० ३.०० 
सुशोभिकरण करणे 

a मुलूंड पश्चिम येथे चेट्टी चांद बीएमसी MSA जवळ गटारे व पायवाटा, | 30.00 3,00 
सुशोभिकरण करणे 

ae FAS पश्चिम येथे साईनाथ वाडी जवळ गटारे व पायवाटा, सुशोभिकरण | 30.00 ३.०० 
करणे 

झग मुलूंड पश्चिम येथे वीर संभाजी नगर जवळ गटारे व पायवाटा, | ३०.०० ३.०० 
सुशोभिकरण करणे 

os मुलुंड पश्चिम येथे भीमवाडी जवळ गटारे व पायवाटा, सुशोभिकरण | 30.00 ३.०० 
करणे 

i" मुलुंड पश्चिम येथे आम्रपाळी बाळ जवळ गटारे व पायवाटा, सुशोभिकरण | 30.00 ३.०० 
करणे 

ae कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सोसायटी, अ .सी .सी .रोड पेव्हर ब्लॉक | 30.00 ३.०० 
व गटारे बांधणे पायवाटा, सुशोभिकरण करणे 


VARSHA DESHMUKH 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सावियो-२०२४ /प्र.क्र.४२३/अजाक 


इंदिरानगर, ममता हॉटेल मागे, मुलुंड पश्चिम जवळ गटार व पायवाटा, 


a सुशोभिकरण करणे 


२०.०० 


२.०० 


एकुण 


५००.०० 


५०.०० 


VARSHA 
DESHMUKH 


Digitally signed by VARSHA DESHMUKH 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER SUPPLY 


AND SANITATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=318374474bdbbee0a87fa98c6ce4addbc6F40c52596bc652c 
9c91f0a77a35550, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=B030780A01 2E3648CB356030F4D4BFD6DCFEDSE15 
26059A46C087A14FE3C29A0, cn=VARSHA DESHMUKH 


Date: 2024.09.27 15:04:15 +05'30' 


(वर्षा देशमुख ) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


